कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 
०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या 
कालावधीच्या दिनांक २१.०८.२००६ रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी 
मधील सुधारणा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.२६/(२)/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- ०८.०६.२०२१ 


वाचा :- सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००३/७७/ आस्था-१, दि.२४.०८.२००६ 


शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २००३/७७/ आस्था-१, दि.२४.०८.२००६ नुसार अपदवीधर 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते ३१.०३.२००३ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 


२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांनी दि.१४.०३.२००५ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये 
श्री.एस.एम.पाध्ये यांना कनिष्ठ अभियंता पदाचा मानीव दिनांक प्रदान केलेला आहे. त्यास अनुसरुन श्री.एस.एम.पाध्ये 
यांच्या सेवाज्येष्ठतेमध्ये सुधारणा करुन यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ब” मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार त्यांचा 
अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते 39.03.2003 या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता 
यादीमध्ये समावेश करण्यात येत आहे. 


३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६०८१६०४१६१६१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Satish Kashinath Hadpe 


1 1 DN: CN = Satish Kashinath Hadpe, C = IN, S 
Satish Kashinath १५०१३०, 


Maharashtra, OU = Public Works Department 


H ad p e Date: 2021.06.08 16:11:27 +05'30' 
(सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर . 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 
३) संबंधीत कनिष्ठ अभियंता (शाखा अभियंता) 
द्वारा- अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर. 
४) कार्यासन आस्थापना-३ / सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवडनस्ती आस्था-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र. २६ /(Q)/ आस्था-१,दिनांक ०८/०६/२०२१ चे सहपत्र 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९९६ ते दिनांक ३१.०३.२००३ या कालावधीच्या दिनांक २४.०८.२००६ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


अभियंत्यांचे नांव शैक्षणिक मंडळ जन्मदिनांक | नियत अस्थायी कार्यव्ययी । जाती विषयी अभिप्राय 
अर्हता आस्थापनेवरील आस्थापने माहिती 
दिनांक वरील दिनांक 


1 ae ae 10 ee ee ee a कील 


स्थापत्य नागपूर ११/०४/१९६६ । १०/०३/१९९७ खुला  ।अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर यांनी दि.१४.०३.२००५ च्या 
अभियांत्रिकी कार्यालयीन आदेशान्वये श्री.पाध्ये यांना १०.०३.१९९७ हा कनिष्ठ अभियंता पदाचा 
सहायक कोर्स मानीव दिनांक दिलेला आहे. त्यास शासन निर्णय क्र. रापद २०१०/ प्र.क्र.११/ आस्था- 
१, दि.०२.०१.२०१६ अन्वये मान्यता दिल्यानुसार ज्ये.क्र. ८१ येथील श्री.नितीन 
ता.वसावे यांच्या खाली श्री.पाध्ये यांना ८१-अ हा सुधारित ज्येष्ठता क्रमांक देण्यात येत 
आहे. 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०४.२००३ ते ३१.०३.२००७या 
कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ.क्र.६८ हा रद्द करण्यात येत आहे. 


